सर ज.जी.समूह रूग्णालये, मुंबई या संस्थेस जिल्हा 
वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त अनुदानातून यंत्रसामुग्री 
खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएचएम-२०१९/प्र.क्र.२५४/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२१ 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८ 
8) शासन निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग , क्र. जेएचएम-२०१९/ 
प्र.क्र.२५४/प्रशा-१, दिनांक १५/०१/२०२० 
५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/यंसाख/ जजीरु/ 
4) १२८ सीटीस्कॅन/सुप्रमा/१-म/११९५९/२०२१, दिनांक १६/०९/२०२१ 
शासन निर्णय :- 
सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई या संस्थेस सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा 


वार्षिक योजनेतून प्राप्त अनुदानातून १२८ स्लाईस सी.टी.स्कॅनर विथ टर्न हे यंत्र रुपये ९.०० कोटी 


इतक्या किंमतीस खरेदी करण्यास शासन निर्णय दिनांक १५/०१/२०२० अन्वये प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करण्यात आली होती. तथापि, प्रस्तुत यंत्र खरेदीकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेचे 


न्यूनतम दर प्रशासकीय मान्यतेमध्ये मंजूर रक्कमेपेक्षा अधिक आल्याने प्रस्तुत यंत्रखरेदीसाठी 


आवश्‍यक असलेला अतिरिक्‍त रुपये ३,३६,१०,०००/- इतका निधी जिल्हाधिकारी , मुंबई 


यांचेमार्फत उपलब्ध होईल या अटीच्या अधीन राहून विभागाने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करणेबाबत संचाळनालयाने उपरोक्त दिनांक १६/०९/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली होती. 


संचालनालयाने केलेल्या विनंतीस अनुसरुन प्रस्तुत यंत्रसामुग्री खरेदीकरीता खालील तक्त्यात 


नमूद केल्याप्रमाणे सुधारीत किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०१९/प्र.क्र .२५४/प्रशा-१ 


यंत्राचे नाव 


7 १२८ स्लाईस सी.टी.स्कनर विथ 
बायबॅक ऑप अँड ऑप स्पोर्ट 
सी.टी.स्कॅनर इअन द डिपार्टमेंट विथ 
टर्न- की अँड कनेक्टीव्हीटी विथ द 
एक्झीस्टींग डिपार्टमेंटल पी.एसी. 


प्रतिनग किंमत 


९,००,००,००० 


दिनांक 
१५/०१/२०२० 
रोजीच्या शासन 
आदेशामध्ये 
नमूद एकूण 
किंमत 


९,००,००,००० 


सुधारित एकूण 
रक्‍कम 


१२,३६,१०,००० 


२. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१. प्रस्तुत यंत्रखरेदीसाठी आवश्‍यक असणारा रुपये ३,३६,१०,०००/- इतका अतिरिक्त निधी 


हा संबंधित जिल्हाधिकारी हे संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीतून 


प्रदान करतील, या अटीच्या अधीन राहून सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


२. सुधारित किंमतीची खातरजमा संबंधित संस्था व संचालनालयाने केलेली आहे. 


३. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक , सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 


अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


४. सदर विषयी शासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक 94/09/2020 मधीळ झासन निर्णयातील 
अन्य सर्व अटी व लेखाठीर्षाचे माध्यम कायम राहील. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग , क्रमांक: विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००५१५३६१७४३१३ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०१९/प्र.क्र .२५४/प्रशा-१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Babanrao Surwase 
fa a ५ h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed75 
a a Nn fa (0 8d69aeddf95746d0042863b2a0ce7 1dclf, 
pseudonym=22F9E51BE81F4F3AE79C3DF8E5 
ADEFCCC3354857, 
serialNumber=6B133E92365A7935768A9BFA 
0220E77FC95C2726F4A9EB86D8D0C7E623A2 


SUPWASE Beers 
(प्रकाश सुरवसे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) महालेखाकार-१ ( लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 

३) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५) अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


